स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष 
स्मरणार्थ पोलीस दलातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना “स्वातंत्र्य 
दिन अमृत महोत्सवी पदक” प्रदान 
करण्यास शासन मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएमडी-०५२२/प्र. क्र. ३९६/पोल-१, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०२ डिसेंबर २०२२. 


संदर्भ :- कार्यालयीन ज्ञापन, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, क्र.३(१७)/२०२१, डी (सेरेमोनियल्स), 
दि. १२.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

कार्यालयीन ज्ञापन, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, क्र.३(१७)/२०२१/ डी (सेरेमोनियल्स), दि. १२.८.२०२२ 
द्वारे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष स्मरणार्थ “स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी पदक” प्रदान करण्याबाबत 
सूचित केले आहे. 
२. “स्वातंत्र्यदिन अमृत महोत्सवी पदक” हे पदक दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी, भूदल, नौदल, सेनादल, 
सशस्त्र बल, रेल्वे सुरक्षा बळ, पोळीस दल, अग्निशमन दल, इ. सेवेत कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रदान केले जाईल, असे सूचित केले आहे. उक्त पदक राज्य पोलीस दलातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रदान करणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष स्मरणार्थ, दिनांक १५.८.२०२२ रोजी कार्यरत राज्य पोलीस दलातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना “स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी पदक” प्रदान करण्यास, याद्वारे, शासन मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


२. *स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी पदक” यासाठी येणारा खर्च प्रत्येकी रु. ९६/- इतका आहे. राज्य पोलीस 
दलातील एकूण संख्याबळ अदमासे २ लक्ष, २५ हजार इतके असून, त्यासाठी येणारा अंदाजित खर्च रु.२.२५ 
कोटी इतका आहे. उक्त खर्च रुपये पाच कोटी पेक्षा कमी असल्याने, झासकीय विहित नियम व कार्यपद्धतीस 
अनुसरुन, तो गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस, ००,१०९, जिल्हा पोलीस (00) (००) (09) जिल्हा 
पोलीस बल (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ०१६८), २१- पुरवठा व सामग्री” या लेखाञ्ीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात 
(२०२२-२३) उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमडी-०५२२/प्र. क्र. ३९६/पोळल-१ 


ae हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१५३३४५५७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


VENKATESH BHAT - 


(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


oC 


) 

) 

) 

) प्रधान FSH (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
५) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


Cc 


yaa) 


महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 


wren ७. 


१०) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

११) महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२) महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१४) सर्व परिक्षेत्रीय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोलीस उप महानिरीक्षक. 
१५) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८) वित्त विभाग (व्यय-७/ अर्थसंकल्प-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


